अटल भूजल योजनेकरिता लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.२०३/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नवीन मंत्राळय,. 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०२२ 


वाचा- 

शासन निर्णय क्रमांकः भूजल १८२०/प्र.क्र.३४/पापु-१५ दि.२६ नोव्हेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना 

दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये केंद्रपुरस्कृत अटल भूजल 
योजना राज्यात राबविण्यासाठी सुचना दिलेल्या आहेत. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.९ मध्ये 
DLI ३ व ४ प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एककेंद्राभिमुखता करण्यास मान्यता देऊन फारच आवश्‍यकता 
भासल्यास अथवा केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणा-या प्रोत्साहन निधीमधून न भागल्यास पाच वर्षाकरिता 
(सन २०२०-२१ ते २०२४-२५) वर्षनिहाय संबंधित विभागांना निधी राज्य शासनामार्फत स्वतंत्र 
लेखाशिर्षामार्फत उपलब्ध करून देण्याचे विहित केळे आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत प्रयोजनासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


area निर्णय- 


०२. अटल भूजल योजनेच्या एककेंद्राभिमुखतेव्दारे साध्य करावयाच्या उद्दिष्ट पुर्ततेसाठी संबंधित 
विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे शक्‍य होत नसल्यास त्यासाठी 
राज्य शासनाच्या निधीतून करावयाच्या आर्थिक तरतुदीसाठी खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी English 
मागणी क्रमांक वाय-६ Demand | ४-6 
No. 
मुख्य लेखाशिर्ष ४७०२ | लहान पाटबंधारे | MAJOR | 4702 | Capital outlay on 
यावरील HEAD minor irrigation 
भांडवली खर्च. 
उपमुख्य लेखाशिर्ष | शशि Sub r | a 
Major 
Head 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.२०३/पापु-१५ 


गौण शिर्षे १०२- । भूजल minor | 102- Ground water 
Head 

गटशिर्ष शि १ अटल भूजल | (जग्फ | 01 Atal bhujal Yojana 
योजना (अटल Head (Atal Jal) 
जल 

उपगटक्रिर्ष | )०१)(०१(| अटळ भूजल | Sub )01)(01( | Implementation 0 

योजनेची Group Atal Bhujal Yojana 
अंमलबजावणी | head (100% Centrally 
net 9% Sponsered )Scheme( 
| ee (4702 A242) 
केंद्र पुरस्कृत ( 
(कार्यक्रम) 
(४७०२ ए २४२) 

उदिष्ट ५३ मोठी बांधकामे । Object । 53 Major works 


०३. सदर शासन निर्णय, महालेखापाल, मुंबई यांचे संदर्भ क्रमांक: ख.वि/चा-१, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभाग/यूओआर-३९/२०२१-२२/१६४, दिनांक ६.०७.२०२१, नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौस ४३/१४४३ दि.८.०२.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ४२६/व्यय-३ दि.१४.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५०९३९३३६९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


Ganesh Bc conmmeecs 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


id र postalCode=400032, st=Maharashtra, 

| V i (1 tt | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd 
20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5a 
6352, 
serialINumber=1325a2533f628572438b5 


Pawar SSS 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.२०३/पापु-१५ 


A) 


. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

६. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,पुणे. 

७. महालेखाकार, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. वित्त विभाग(व्यय-३) 

९. नियोजन विभाग ( का-१४१८) 

१०.निवडनस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


